व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील “प्रबंधक, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/सहायक संचालक (अतां., 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- ब (अतां.) (वेतनश्रेणी एस- 
१५: ४१८००-१३२३००)” aT amiga सहायक 
संचालक (व.) (अतां.), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ 
(कनिष्ठ) (अतां.) (वेतनश्रेणी एस-१८: ४९१००- 
१५५८००) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन SSR क्र. पदोन्न: २०२२/प्र.क्र. ७३ /व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ- शासन sea, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, समक्रमांक,दि. १९/९/२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील “प्रबंधक, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/सहायक संचालक (अतां.), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- ब (अतां.) (वेतनश्रेणी एस-१५: 
४१८००-१३२३००)” या संवर्गातून सहायक संचालक (व.) (at), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ (कनिष्ठ) (अतां.) 
(वेतनश्रेणी एस-१८: ४९१००-१५५८००) या पदावर सन २०२१-२२ या वर्षाच्या नियमित निवडसूचीमधून विहित 


अटींच्या अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती व पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि. १९/०९/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात आली आहे. 


सदर आदेशातील तत्क्त्यातील अ. क्र. 3 येथील श्री. श्रावणकुमार महादेव हैनाळकर, प्रबंधक, औ. प्र. 
संस्था, सोलापूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. 


2. 


महादेव 
हैनाळकर 


संस्था, सोलापूर 


अ. | अधिकार्‍याचे सध्याची अधिकाऱ्याचा पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. नाव पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग 
es ? 3 & प 
३3 | श्री. श्रावणकुमार | प्रबंधक, औ. प्र. अनु. ज. सहायक संचालक (वरिष्ठ) (अतां., 
महादेव संस्था, सोलापूर महाराष्ट्र राज्य Hered, व्यवसाय शिक्षण 
हैनाळकर व प्रशिक्षण मंडळ, HHS, मुबई उपनगर 
त्या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
अ. | अधिकाऱ्याचे सध्याची अधिकाऱ्याचा पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र नाव पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग 
Ss ? 2 g ट्‌ 
3 श्री. श्रावणकुमार । प्रबंधक, औ. प्र. अनु. ज. उपसचिव एअतां.), महाराष्ट्र राज्य 


कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळ, FHS, मुबई उपनगर 


शासन आदेश क्रमांकः TATA: २०२२/प्र.क्र. ७३ /व्यशि-१ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०९२२१७०७५९५२०३ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, push sete: 
PRADEEP SAHEBRAO Sissies 
SHIVTARE टर : 


0 EP SA 
Date: 2022.09.22 17:10:09 +05'30" 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


KILL DEVELOPMENT AND 
32, st=Maharashtr 


1582039: 


९4७: 

"8६8, 
/९951)996441६153324680885030528481860६23147 
HEBRAO SHIVTARE 


प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ 
नाशिक/ मुंबई/पुणे. 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
सर्व संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, Hered, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


